पदोन्नती 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट- 
अ मधील उप विभागीय अभियंता पदावर 


पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ४.८.२०१८ 


SIR आदेठा 


सन २०१७-२०१८ च्या निवडसूचीतील खालील Te मध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक अभियंता 


श्रेणी-२ (स्थापत्य) (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४००) यांना, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता ( स्थापत्य) ( वेतनश्रेणी 
रु.१५६०० - ३९१०० ग्रेड पे ५४००) पदावर या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर 


संबंधितांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
(सर्वश्री) प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 

ण . । आनंद गजानन मेहेत्रे खुला नाशिक | उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.विभाग,ऱहादा 

२. | राजेंद्र ज्ञानदेव ढाके खुला नाशिक मार्ग प्रकल्प उप विभाग 
इ.मा.व. क्र.४,जळगांव 

३. | राजेंद्र मोरेश्वरराव घिनमिने खुला अमरावती = प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
इ.मा.व. अकोला 

४. । श्रीकांत विनायकराव गणगणे खुला कोकण-१ | सा.बांउप विभाग क्र.१, 
इ.मा.व. श्रीवर्धन 

५. | अतुल प्रभाकर गोटे खुला नागपूर ।सा.बां.( प्रकल्प) उप विभाग, 
इ.मा.व. नागपूर 

६. | जहांगीर चंदुलाल बागवान खुला पुणे सा.बां.उप विभाग, मंगळवेढा 
इ.मा.व. 


शासन Sea क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
(सर्वश्री) प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 

७. । पुरूषोत्तम शांकर गायकवाड खुला पुणे उप अभियंता, कार्यकारी 

इ.मा.व. अभियंता, संकल्पचित्र विभाग 
(इमारती), पुणे 

८. | संपत रंगनाथ मंडलिक खुला कोकण-२ ।सा.बां.उप विभाग क्र.४, ठाणे 
इ.मा.व. 

९. । दिपक aire मिरजकर खुला कोकण-१ | उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां. विभाग, चिपळूण 
ण ०. | पंकज चिंतामणी किणी खुला कोकण-२ । सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन 
इ.मा.व. उप विभाग, अंधेरी, मुंबई 
ण १. । अजयकुमार काशिनाथ खुला नाशिक । सा.बांउप विभाग क्र.२, 

महाजन SAL. कोपरगांव 
१२. । अभयकुमार रंगराव बीरब्दे खुला अमरावती । सा.बां.उप विभाग, वणी 
इ.मा.व. 
१३. । अमोल रामचंद्र खमितकर खुला औरंगाबाद । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
इ.मा.व. लातूर 
१४. | प्रशांत भानुदास Heyy खुला नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.विभाग क्र.१, गोंदिया 
१५. | संतोष शामराव खोब्रागडे खुला नागपूर । सा.बां.उप विभाग, मौदा 
इ.मा.व. 
१६. | बाबाराव भागुजी सोनवणे खुला औरंगाबाद । सा.बां.उप विभाग, मुदखेड 
इ.मा.व. 
१७. | प्रशांत नारायणराव ठाकरे खुला कोकण-२ | उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.विशोष प्रकल्प विभाग, 
आरे गोरेगांव 
१८. | सतिझा महादेवराव निघोट खुला नागपूर ।उप अभियंता, कार्यकारी 
इ.मा.व. अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, 
नागपूर 
१९. । संदिप राघवसा घोडेराव खुला अमरावती ।जि.प.(बा उप विभाग, 
इ.मा.व. पांढरकवडा 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
(सर्वश्री) प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
२०. | अतुल सुरेश गुरव खुला अमरावती |।उप अभियंता तथा कार्यासन 
इ.मा.व. अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२१. | जितेंद्र नारायणराव काळे खुला अमरावती । सा.बां.उप विभाग, जळगांव 
इ.मा.व. जामोद 
( श्री. बैस यांच्या दिनांक 
३१.८.२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
२२. | दिलीप धोंडू पवार खुला कोकण-२ | दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
अ.जा. नवी मुंबई 
२३. | शशांक हेमराज गजभिये खुला नाशिक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि 
अ.जा. कार्यालय, नाशिक 
२४. | राजेश सुभाष बिडवई खुला औरंगाबाद । उप अभियंता तथा कार्यासन 
इ.मा.व. अधिकारी, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
२५. । निलेश तानाजी डेरे खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, वडूज 
अपंग 
२६. । नारायण पंढरीनाथ कोल्हे खुला औरंगाबाद । सा.बां.उप विभाग, देवणी 
इ.मा.व. 
२७. | शांकर प्रल्हाद हिवाळे खुला कोकण-१ | सा.बां.उप विभाग क्र.२, 
अ.जा. कणकवली 
२८. | अनिल हसनराव मराठे खुला नाशिक उप अभियंता, कार्यकारी 
इ.मा.व. अभियंता, संकल्पचित्र 
विभाग (पूल), नाशिक 
२९. । मनोजकुमार दौलतराव खुला नाशिक । राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग 
पाटील इ.मा.व. क्र.१, नाशिक 


(दि.३१.८.२०१८ रोजी 
श्री.कोलते यांच्या सेवानिवृत्तीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
(सर्वश्री) प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 

३०. | विनोद मधुकरराव देशमुख खुला अमरावती । सा.बां.उप विभाग, रिसोड 
इ.मा.व. 

३१. | राजेंद्र विश्वनाथराव भोपळे खुला औरंगाबाद । राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग 
अ.जा. क्र.४, बीड 

३२. | संजय गोविद गायकवाड खुला अमरावती । सा.बां.उप विभाग, चांदूरबाजार 
अ.जा. 

३३. | दिनेश आनंदराव पाटील खुला औरंगाबाद । सा.बां.उप विभाग, गंगाखेड 
इ.मा.व. 

३४. | लक्ष्मीकांत WHI राऊळकर खुला नागपूर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
इ.मा.व. महामंडळ, नागपूर 

३५. | संतोष आनंदराव इखार खुला अमरावती । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
इ.मा.व. महामंडळ, अमरावती 

३६. | सुधाकर काशिनाथ बाविस्कर खुला औरंगाबाद । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
इ.मा.व. महामंडळ, औरंगाबाद 

३७. | दिवाकर शांताराम मोरे खुला औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
इ.मा.व. महामंडळ, औरंगाबाद 

३८. | अनिल नामदेवराव ढेरे खुला अमरावती । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
इ.मा.व. महामंडळ, अमरावती 

३९. | सुनिल दिगंबर पिंगळे खुला औरंगाबाद । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
इ.मा.व. महामंडळ, औरंगाबाद 

४०. । विवेक सहदेव कांबळे खुला औरंगाबाद । उप अभियंता तथा कार्यासन 
अ.जा. अधिकारी, सा.बां.विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 

४१. | संदेश धर्मराज गायकवाड खुला नागपूर जागतिक बॅक प्रकल्प उप 
अ.जा. विभाग क्र.२, नागपूर 

४२. | मधुकर शिवाजी भिंगारदेवे खुला औरंगाबाद । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
अ.जा. महामंडळ, औरंगाबाद 

४३. | विनय कृष्णराव पाझारे खुला औरंगाबाद । सा.बां.उप विभाग, माजलगांव 
अ.जा. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन Sea क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
(सर्वश्री) प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 

४४. नरेश गोविदराव अघम खुला अमरावती । जि.प.(बा उप विभाग, 

अ.जा. बाळापूर 

४५. चंद्रकांत ददारथराव खडसे खुला अमरावती । जि.प.(बां) उप विभाग, वाशिम 

अ.जा. 

४६. | विकास निवृत्ती पिपळकर खुला कोकण-१ | सा.बां.उप विभाग क्र.२, वसई 

अ.जा. 

४७. | भारत फत्तू मेश्राम खुला औरंगाबाद | जि.प.(बां) उप विभाग, परभणी 

अ.जा. 

४८. | अनिल आनंदराव भालेराव खुला औरंगाबाद । दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 

अ.जा. औरंगाबाद 

४९. | सुनिल दुधराम बडगे खुला औरंगाबाद । जि.प.(बां) उप विभाग, वैजापूर 

अ.जा. 

५०. | संजयकुमार धोंडीराम कांबळे खुला औरंगाबाद । सा.बां.उप विभाग, धर्माबाद 

अ.जा. 

५१. | श्रीमती कमलिनी कान्होबा प्रभू । खुला कोकण-१ | उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.उत्तर रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी 

५२. | शामराव सुशिलकुमार Yor खुला अमरावती । fea) उप विभाग, 

अ.जा. मलकापूर 

५३. । श्रीमती वेश्ाळी हणमंतराव खुला औरंगाबाद । जागतिक बंक प्रकल्प उप 

आडनाईक विभाग क्र.२, औरंगाबाद 
(श्रीमती पी.जी.बारटक्के) 
५४. | श्रीमती अनुराधा संजय होळके | खुला औरंगाबाद । उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
(भोसले) सा.बां.प्रा.विभाग, कार्यालय, 
औरंगाबाद 
५५. | श्रीमती रइमी विवेक कंग्राळकर | खुला कोकण-२ | बहुमजली इमारती बांधकाम 


उप विभाग क्र.३, वांद्रे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन SST क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 
प्रलंबित आहे. याबबात विधी व न्याय विभागाने दिनांक २८.१२.२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिलेले आहेत. 
त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना 
सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५.५.२००४ च्या 
शासन निर्णयातील तरतुपदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, 
याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९.१२.२०१७ 
च्या पत्रान्वये दिलेल्या आहेत. 
त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या ह्या मा.सर्वोच्च न्यायालायत दाखल विशेष अनुज्ञा 

याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहेत. 

३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या हया निव्वळ तात्पूरत्या स्वरूपाच्या असून, सदर पदोन्नतीच्या 
अनुषंगाने त्यांना उप विभागीय अभियंता या संवर्गात जेष्ठता मिळणार नाही. तसेच आवश्‍यकता भासल्यास 
अशी तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अभियंत्यांना पदावनत करण्यात येईल. सदर अट मान्य असल्याबाबत सदर 
अभियंत्यांकडून पदोन्नतीच्या पदावर रूजू करून घेण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात संमती पत्र घेण्यात यावे. 

४. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ 
व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायाळयीन प्रकरण/-॥३ दाखल नसल्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या 
दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. 

५. पदोन्नत होणाऱ्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित 
अधिसूचना, दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले आहे व 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना HS ठिकाण/कार्यालय याबाबतचा तपशील परिच्छेद-१ मध्ये मध्ये त्यांच्या 
नावासमोर नमूद करण्यात आलेला आहे. 

६. उपरोक्त नमूद सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही, संबंधितांच्या वयाचे 
५०/५५ व्या वर्षानंतर पुनर्विलोकन करावयाच्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अधिन राहील. 

७. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांना अशी विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या 
संबंधीत सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन 
रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे आदेशा द्यावेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन Sea क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


८. जर वरील अभियंते दिनांक ५.९.२०१८ पर्यंत पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही 
अभिवेदनाचा विचार केला जाणार नाही यांची संबधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 
कळविण्यात येते की, त्यांच्या प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले पदोन्नत अभियंते दिनांक ५.९.२०१८ 
पर्यंत हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही 
करणे शक्‍य होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०४१४४७१७०७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kambl 
G 


Arvind Jagannath eer 


, postalCode=400032, st=Mah. ht 
45f142d7f8e597c7957f95eeba7e 16ac87 1 e58cf 
b203f7c1273111cfb15, 
Kamble Lr acioape reviey acer ial 
Date: 2018.08.04 14:58:16 +05'30' 
(अ.ज.कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

२. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

५. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
७. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ ( पूल/इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई 
र्‌ं 
९ 


. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
. सर्व सहायक अभियंता क्षेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग 
यांचे मार्फत. 
१०.मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन SST क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


१४.प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१७.कार्यासन प्रज्ञा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई, 

१८. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन Sea क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


